राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प 
[National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP)] या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरीता केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्स्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमेद - २०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्फत जागतिक बॅक (World Bank) ZT 

सहाय्याने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) हि योजना केंद्र शासनामार्फत १३ 
राज्यामध्ये सन २०१९-२० पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचे मुख्य उदिष्ट हे प्रभाग संघाना 
मजबूत करणे तसेच त्यांना उपजीविकेच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करुन देणे, Value Chain 
Development activity ला Promote करणे, ग्रामीण भागातील उद्योगांना समृध्द करणे व आर्थिक 
पाठबळ देणे तसेच कौठल्य विकास व Digital Finance करीता सक्षम बनविणे हे आहे. या योजनेसाठी 
केंद्र शासनामार्फत ६०% व राज्य शासनामार्फत ४०% या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. 
केंद्र सरकार मार्फत केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता PFMS SNA कार्यप्रणाली सुरु केली आहे. NRETP 
करिता स्वतंत्र 88 Linked Scheme (SLS) केंद्र शासनामार्फत Allocate करणेत आली आहे. 
त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत सर्व मुख्य व त्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांकरीता स्वतंत्र लेखाशीर्ष सुरु 
करणेबाबत दिनांक 23.03.2029 च्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत. 
त्यानुषंगाने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी केंद्र हिस्सा व 
राज्य हिस्स्यासाठी नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प [National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP)] या योजनेसाठी प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा व केंद्र समरुप राज्य हिस्सा वितरीत 
करण्यासाठी खालील प्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 
केंद्र हिस्सा 
मागणी क्र.एल ३, Demand No.L-3, 
२५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, 2501, Special Programmes for Rural 
त जार Development, 
०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, 06, Self Employment Programmes, 
१०२ राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 102, National Rural Livelihood Mission, 

र जोवनानती अभियांन ; (01) National Rural Livelihood Mission, 
(0१) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती , (01)(01) ~—‘National += Rural ~~— Economic 
(09)(09) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प | Transformation Project (NRETP) (Central Share 

केंद्र कार्यक्रम) = अ 60%) (Scheme), 33 Subsidies, 
% 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), 33 अर्थसहाय्य, (2501 A191) 
(2409 ए१९१) 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 


राज्य हिस्सा 
मागणी क्र.एल ३, Demand No.L-3, 
२५०१, ग्रामविकासासाठी विठोष कार्यक्रम, 2501, Special Programmes for Rural 
या. Development, 
०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, 06, Self Employment Programmes, 


१०२, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 

(०१) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 

(०१)(०२) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प 
(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, 
(२५०१ ए२०८) 


102, National Rural Livelihood Mission, (01) 
National Rural Livelihood Mission, 

(01)(02) National Rural Economic 
Transformation Project (NRETP) (State Share 
40%) (Scheme), 33 Subsidies, 

(2501 A208) 


२. सदर शासन निर्णय मा.प्रधान महाळेखाकार 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि. 


(लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या मान्यतेने 


ज.सं.वि./यू.ओ.आर.-९३/२०२३-२४/७९५, दिनांक 


१८.१०.२०२३ तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.3१२/का.१४४४, दिनांक ०१.१२.२०२३ 
व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४०/२०२३/व्यय-१५, दिनांक ०८.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०११०४२५९७५२० असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा 


जिल्हाधिकारी (सवी 


VIVEK 
ASHOK 


DAINGADE 


DAINGADE 


(विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Digitally signed by VIVEK ASHOK 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cbae 
d9d19ba0d0043df169c83be27faeb8bf045 
b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=670EBOFA576F65F4406D03 
1E11A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2AD 
1A6605DBF, cn=VIVEK ASHOK DAINGADE 
Date: 2024.02.01 11:25:47 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 


८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

९) उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 

११) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) उप सचिव, नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

१४) संचालक, निवासी व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१६) सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने). 

१७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


